नियमित निवडसूची २०२२-२३ (भाग-३): 
“पोलीस उप अधीक्षक/सहायक पोलीस 
आयुक्‍त (निःदस्त्र)" या संवर्गातील पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेडा क्र.रापोसे-०१२३/प्र.क्र.८७/पोल-१अ. 


मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


संदर्भ : १) 
2) 
3) 
PIA आदेश. 


दिनांक : १० ऑगस्ट 2023. 


शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१ ८/प्र.क्र.१५९/कार्या.-१२, दिनांक 
०१.०८.२०१९. 


झा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दिनांक 
०७.०५.२०२१. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/ २/ 
१०२०/निनिसू-२०२२-२३/११/२०२३, दिनांक १३.०६.२०२३ व दिनांक 
24.09.2023. 


“TART उप अकधीक्षक/यहायक VGRT आउुक्त (निकास ”या संवर्गातील पदावर पदोन्नती 
देण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या "Nester निरीक्षक /निास्ऱ्“या संवर्गातील अधिका-यांच्या 
“Pra निक्डयूची २०२२-२३ (APT-3)” यामध्ये सामाविष्ट, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद 
पोलीस अधिका-यांना, तात्पुरत्या स्वरुपात, पुढील अटींवर, पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची स्तंभ 
(३) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र.। पोलीस अधिका-यांचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 
(श्री./श्रीम.) 
(१) (२) (३) 
a . | राजेंद्र गणपत सांगळे अपर पोलीस अधीक्षक (ए.ट.प.), लाचलुचपत प्रतिबंधक 
विभाग, मुंबई. 
२. । चंद्रकांत कृष्णा निरावडे पोलीस उप अधीक्षक, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी 
समिती, पुणे. 
३. | अजय तानाजी वसावे पोलीस उप अधीक्षक (मुख्यालय), नाशिक ग्रामीण. 
४. | प्रमोद केशवराव मकेश्वर उपविभागीय पोलीस अधिकारी, वर्धा उप विभाग. 
५. । सुवर्णा प्रसाद पत्की- कवळेकर | पोलीस उप अधीक्षक, आर्थिक गुन्हे शाखा, कोल्हापूर. 
६. | सुधीर भीमसिंग पाटील सहायक पोलीस आयुक्‍त, अमरावती शहर. 
सुरेश तुकाराम शिदे सहायक पोळीस आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर. 
रामकृष्ण नामदेवराव मळघणे । उपविभागीय पोलीस अधिकारी, किनवट उप विभाग, 
जि. नांदेड. 
९. | दादाहरी केशवराव चौरे सहायक पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
ia ०. | गणपत हरीचंद्र दराडे उपविभागीय पोलीस अधिकारी, भोकरदन उप विभाग, 
जि. जालना. 


झासन Sal क्रमांकः रापोसे-०१२३/प्र.क्र.८७/पोल-१अ. 


अटी- 
१) उक्त पदोन्नती ही विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ या प्रकरणात मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णय व आदेश यांच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


2) उक्त पदोन्नती ही शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दिनांक 
०७.०५.२०२१, यास आव्हान देण्यात आलेल्या प्रकरणात मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 
न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


३) उक्त पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे 
संबंधित अधिकारी यांना नियमाधीनतेचा (regularization) व सेवाज्येष्ठतेचा (seniority) 
कोणताही हक्क असणार नाही. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, 
इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन sea, सामान्य प्रशासन विभागच्या मान्यतेने /अनोफ्वारिक wet 
B.E68/2023/P7.-92, दि. १४.०७.२०२४/आणि पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या शिफारशीचा 
यथायोग्य विचार करुन, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट 
सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8, हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८१०१८५४३७०६२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SWAPNIL GOPAL BORSE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c6a6e7cad855fc787a96e36f1 1fbc87a9f66cf 


d9bad01184493f2735ad885627, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


G O Pp A | B O R S F serialNumber=8538CD1E408948F7D025537D5F658 
9BD8958D1B95322E66D2CC5EDF89AD0D79E, 
cn=SWAPNIL GOPAL BORSE 
Date: 2023.08.10 18:57:13 +05'30' 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
) महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३) पोलीस आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर/अमरावती शहर. 
) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक/कोल्हापूर/छत्रपती संभाजीनगर/नांदेड/नागपूर. 
) पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर/नाशिक (ग्रामीण)/जालना/नांदेड/वर्धा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०१२३/प्र.क्र.८७/पोल-१अ. 


६) अध्यक्ष, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, पुणे. 
७ संबंधित पोलीस अधिकारी /पोळीस यहासंचाळक, यहाराष्ट्र राज्या यांच्यागार्फत. 
८) निवड नस्ती, पोल-१अ. 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


